उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर 
मंडळ,कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
उपजिल्हा रुग्णालय, कामथे चिपळूण व ग्रामीण 
रुग्णालय,संगमेश्वर येथील ट्रामा केअर युनिटच्या 
एकूण १५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः SATS २०१८/प्र.क्र.१७४ /आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २ जानेवारी, २०१९ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे २०१८/प्र.क्र.१७४/आरोग्य- 
३अ, दि. २ मे, २०१८ 
२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर),मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३ /टे-१२/ 
कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर/अपदेमुदतवाढ/सन १८-१९/१०७८१/१८ दि.१०.१०.२०१८ 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.७/९/२०१८ 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर 
यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालये,कामथे चिपळूण व ग्रामीण रुग्णालय,संगमेश्वर येथील ट्रामा केअर 
युनिटच्या १५ अस्थायी पदांना दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/९/२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 
२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ या 
कालावधीसाठी मुदवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १५ अस्थायी पदाना शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र  पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.७/९/२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०६- सार्वजनिक आरोग्य, 

८००-इतर खर्च,पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०१) (४५) ट्रामा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 

(२२१० जी २९८) (अनिवार्य खर्च ) 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक 9 सप्टेंबर, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१७४/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०२१४३६२९५८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


] Shamraoji Kaurte 
Raje nd ra DN: CN = Rajendra Shamraoji 
ae Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h am rao] | O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Kau rte Date: 2019.01.02 15:59:48 +05'30' 
(रा.शा.कौरते) 


(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 
प्रत, 
(age, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
२.संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 
४.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
५.उपसंचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर 
६.वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय,कामथे चिपळूण/ग्रामीण रुग्णालय,संगमेश्वर 
७.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/कोल्हापूर 
९.वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक/, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती(आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


